पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१६५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


जळगांव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्‍यातील 


इतर जिल्हा मार्ग व 


ग्रामीण मार्ग 


रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिनांक- ०४ डिसेंबर, २०१८ 


क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/रावेर तालुका/२३६९/२०१८ दि. १४/०५/२०१८. 


२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव यांचे पत्र 
क्र.साबांमंज/रेशा/प्रआा/३४४०/सन-२०१८ दि. २७/०८/२०१८. 


3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 


क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/रावेर तालुका/६३८१/२०१८ दि. ०६/१०/२०१८. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये जळगांव 


जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर Hor आहे. तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, जळगांव 


यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


मार्ग-१६ 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
इतर । (०/०० ते ४/०० 
१. राज्यमार्ग-४७ निंभोरासिम ते विटवा - जिल्हा । ४.०० कि.मी. १३.५०० प्रमुख जिल्हा 
ऐनपूर - विवरे खु. रस्ता. मार्ग-१०० कि.मी. मार्ग-८६ 
ग्रामीण (०/००ते २/००) 
मार्ग ९ २.०० कि.मी. 
इतर (०/०० ते ७/५००) 
जिल्हा । ७.५०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१६५/नियोजन-२ 


इतर (0/०० aq 3/400) 


बलवाडी - खिर्डी - वाघाडी - धामोडी- । जिल्हा | 3.400 कि.मी. २३.०० प्रमुख जिल्हा 
सिंगाडी - कोळोदा - सुलवाडी - ऐनपूर । मार्ग-१८ कि.मी. मार्ग-८७ 
रस्ता. ग्रामीण | (०/०० ते ५/००) 


मार्ग-९८ | ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण | (०/०० ते ४/००) 
मार्ग-२९ | ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण | (०/०० ते 4/00) 
मार्ग -३२ | 4.00 कि.मी. 
ग्रामीण । (0/00 ते ५/५००) 
मार्ग-८ | ५.५०० कि.मी. 


ग्रामीण | (०/०० ते ४/०० १३.०० प्रमुख जिल्हा 
बलवाडी - पुरी - भामलवाडी - खिर्डी - मार्ग ४.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-८८ 
विवरे खु. रस्ता. ४६ 
ग्रामीण । (०/०० ते 2/00) 
मार्ग २.०० कि.मी. 
९७ 
ग्रामीण (०/००ते (9/00) 
मार्ग । ७.०० कि.मी. 
१८ 
एकूण ४९.५०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील जळगांव जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४९.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२८८३.७०० -- ४९.५००) म्हणजेच २९३३.२०० 
कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १५.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१६२०.६०० 
- १५.०० म्हणजेच १६०५.६०० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकृण लांबीत ३४.५०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (६२८१.४५० - ३४.५०० म्हणजेच ६२४६.९५० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०४१५२२०४५६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swaroop Tukaram माना मी 


5.4.20=2923930fb1a49 1 b85ab7752c1 dc4f2e3b8db33e2a8a322ed2dcfb496a3a97 


Ra | p U re : i secs op Troma eee b42f66fb0e5e2c213e8a1 74114 
(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१६५/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,जळगांव. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 

२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 

तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


